राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ 
करीता पीआयपी अंतर्गत FMR Code U.§.2.9.2 
नुसार मिळालेल्या मान्यतेनूसार NCD-NUHM या 
कार्यक्रमासाठी विविध प्रकारच्या औषधी खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.२०/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १३ जुले, २०२१. 


वाचा :- 
१) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
रानाआअ/राआअ/९७॥/प्र.शा.मान्यता/१०५०३४-३६/२०२१, दिनांक २४.०२.२०२१. 
२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ०७.०२.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 
3) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसो/ 
रानाआअ/९७0)/औषधी-खरेदी/२०८७१-७३/२०२०, दिनांक ०८.०६.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता पीआयपी मध्ये मान्यता प्राप्त 


झालेली असून NCD-NUHM या कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकारच्या औषधी खरेदी करण्याकरीता 


अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या कडील दिनांक 
२४.०२.२०२१ च्या प्रस्तावानूसार FMR Code U.§.2.9.2 मधून रक्‍कम रु. १,१६,२४,२४६/- निधीच्या 


खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान करीता सन २०२०-२१च्या 


PIP ला मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानूसार NCD-NUHM या कार्यक्रमांतर्गत कर्करोग, मधुमेह, 


ह्दयरोग व पक्षाघात या रोगांवर प्रतिबंध व नियंत्रण मिळविण्यासाठी औषधी खरेदी प्रस्तावास 


राज्यस्तरीय तांत्रिक विनिर्देश समितीमार्फत तयार करण्यात आलेले तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 


Specification) विचारात घेऊन आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.२०/२१/आरोग्य-७ 


अभियान, मुंबई यांची मान्यता असून त्यानुषंगाने NCD या कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध प्रकारच्या 


औषध खरेदीसाठी रु.१,१६,२४,२४६/- इतक्या निधीस खालील तपश्ीलानूसार प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आहे. 
अ-अञनुदानाचा तपशिल 
Sr.No. | FMR Code Name of Head Approved budget | Utilization of State | Remaining 
in PIP in 2020-21 | Level Fund Budget 
(In Lakhs) Utiluzation 
Procurement of drugs 
for facilities other than 
1 U.6.2.1.2 AB-HWCs, (Including 121.70 116.24 5.46 
UPHCs, UCHCs, 
Maternity Homes etc.) 
ब- खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशिल :- औषधे 
Approx 
Sr. Drug Sr. Name of Technical Packin | . Rate Total Total Cost 
No | Code No. Drug specification g per Demand | (Rs. in Lakhs) 
Unit 
Hn]. Inj. Tenecteplase 
1 | 99.2a56 | 325 | Tenecteplase | 7° CCCP Vial | 17184 40 6,87,360.00 
20 mg Vial 
20 mg 
My, Inj. Tenecteplase 
2 | 99.2a57 | 326 | Tenecteplase | 44’ yin Vial | 24190 ao 14,51,400.00 
mg Vial 
40 mg 
Tab. Amlodepin 
. besylate 5 mg 
3 163.2 | 338 1. Aluminium a6 0.1579 08) 16,61,021.16 
"0 ME | Blister- Strip of 
10 Tablets 
Tab. Atenelol 50 
Atenelol Tab. | mg Aluminium T 
4 167.2 347 50 mg Blister- Strip. of 14 Tab. 0.22 3807810 8,37,718.20 
14 Tablets 
Tab. Tab. Telmisartan 
5 99.2a13 | 356 Telmisartan | 40 mg Strip of 10 | 10 Tab. 0.53 3765260 | 19,95,587.80 
40 mg Tablets 
Tab. Tab. Telmisartan 
a 99.2a10 | 357 Telmisartan | 80 mg Strip of 10 | 10 Tab. 0.83 567800 4,71,274.00 
80 mg Tablets 
es Gai atts 
7 99.2a36 | 358 | Chlorthalidon Strip of 10 Tab. 0.53 199450 | 1,05,708.50 
26.25 गट ee mg Strip o 
10 Tablets 
Tab. 
Giibenclamie || तात" 
. 178.4 371 T mg Aluminium 10 Tab. 0.19 7113160 13,51,500.40 
e Tab. 5 mg ; Strip of 
Blister- Strip o 
10 Tablets 
Metformin Tab. Metformin T 
fo | 179.1 372 Tab. 500mg | 500mg 10 Tab. 0.25 9913000 | 24,78,250.00 
10 | 1si.1 | 376 | Climiperide 2 | Tab. Glimepiride | 10 Tap, | 0.1792 | 3261310 | 5,84,426.75 
mg Tablet 2 mg 
Total 1,16,24,246.81 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.२०/२१/आरोग्य-७ 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) 


सदर औषधी व उपकरणे यांची आवऱयकता / मागणी याची ]ाहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू औषधे व उपकरणांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fafrest (technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक fat Tear (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या 
बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची 
राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
इतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National 
Medical Devices Authority (NDMA) यांच्याकडीळ उपलब्ध असलेल्या BATH दर विचारात 
घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा 
झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना 
औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व 
खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.२०/२१/आरोग्य-७ 


१०) 


११) 


वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च हा २०२०-२१ च्या मंजूर पीआयपीतील FMR Code 0.६.२.१.२ 
मधील (Procurement of drugs for facilities other than AB-HWCs, (Including UPHCs, UCHCs, 
Maternity Homes etc.) याप्रमाणे उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची 
खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


एप्रिल, 


are निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.२०/२१/आरोग्य-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२१०७०७१७१७०६८९१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR ॥॥)९॥॥॥१॥0 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f1 1¢ 


e6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A 
6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5D 


CBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, cn=LAHANE 
VUAYKUMAR LAXMANRAO 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

Wa:- 
१) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनाळया मार्फत) 

) 

) 


४) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

५) आयुक्‍त (अमरावती, भिवंडी, चंद्रपूर,धुळे,कल्याण,कोल्हापूर,ळातुर,माळेगाव, 
मिरा-भाईदर,नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, पुणे, सांगली, सोलापूर, 
वसई-विरार व उल्हासनगर महानगरपालिका) 

६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.२०/२१/आरोग्य-७ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


